RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक २० ] 


गुरुवार , जुलै १४ , २०१६ / आषाढ २३, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक २४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 
पहिला मजला, कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ , दिनांक ११ जुलै २०१६ 

आदेश 
क्रमांक साशा / कार्या-३ / नपा -२ / क . डॉ .म. न. पा . अनर्हता / २०१५. - कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ मधील 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि रितीने देण्यात कसूर केली असल्याने खालील उमेदवारांना 
यांना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १०( १ई ) अन्वये विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचेकडील आदेश 
क्रमांक साशा / कार्या- ३/ नपा - २ / कावि ५६१ / २०१५, दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता पालिका 
सदस्य होणेसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविले आहे . 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 


१ श्री. वैभव देविदास वरगुडे रा. सदनिका नं . १९, ५ वा मजला, साई तुकाराम टॉवर , ए-विंग , 

रामबाग लेन नं . ४ , संतोषी माता रोड , कल्याण (पश्चिम ). 
२ श्रीमती शारदा प्रदिप ओव्हळ रा. इंदिरानगर , गुरुविनताई चाळ ,बिर्ला कॉलेज रोड , 

कल्याण ( पश्चिम ) 
३ श्री . गरुड मिनाक्षी अर्जुन रा. इंदिरानगर , वेळुवन बुद्ध विहारच्या मागे,बिर्ला कॉलेज रोड , 

कल्याण ( पश्चिम ). 
४ श्री. कौस्तुभ सतिशचंद्र बहुलेकर रा. ए- ०१ , ४०१ , निवारा कॉम्प्लेक्स , मोडक गल्ली, टिळक चौक , 

कल्याण ( पश्चिम ). 
५ श्रीमती स्वप्ना विकास जव्हेरी रा . रु . नं . ४ , साठे वाडा , गांधी चौक , कल्याण ( पश्चिम ) 
६ श्री . रिदवान अहमद अब्दुलगनी शेख रा . घर क्र . २६/ १, लेन नं . १३ , अमिना मंजिल, बारदान गल्ली , 

गांधी चौक , कल्याण ( पश्चिम) . 


भाग एक - अ ( को .वि.पु.) - २४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १४ , २०१६ / आषाढ २३, शके १९३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


७ श्री . विश्वास वसंत नवरे 


८ श्रीमती संगिता विजय चोळके 


९ श्री . इसाक याकुब शहा 
१० श्री . प्रकाश मारुती म्हात्रे 


११ श्री . प्रविण श्रीराम खाडे 


१२ श्रीमती पल्लवी प्रमोद कांबळे 


१३ श्री . कैलास उत्तम काळे 
१४ श्री. मंगेश दगडू शेलार 


रा . ८ , सरस्वती, १ ला मजला, त्रिवेणी सोसायटी, राजाजी रोड , 
डोंबिवली ( पूर्व). 
रा. रुम नं . ३, चोळके निवास, न्यु चिकणघर, राम मंदिराजवळ , 
राम बाग लेन नं . ४, कल्याण ( पश्चिम ) . 
रा . रुम नं . १, गणेश कृपा चाळ , कृष्णा नगर, पत्रिपूल , कल्याण पूर्व 
रा. भागाबाई चाळ , कल्याण शिळ रोड, मेट्रो टॉवर , नेतीवली, 
कल्याण ( पूर्व). 
रा. राजेश्वरी पार्क , २/ ए/ २०२, चेतना शाळेजवळ, श्री मलंग रोड, 
कल्याण ( पूर्व) . 
रा . बी - १०५, बिल्डींग नं . ५, मिलेनियम पार्क, महात्मा फुले रोड , 
विष्णू नगर , डोंबिवली ( पश्चिम) . 
रा. बी-५०३, कृष्णा इंक्नोव रॉय रेसिडेन्सी, कल्याण ( पूर्व). 
रा. ओम लक्ष्मीनारायण सोसायटी चाळ क्र . २, घर क्र . ४ , 
समर्थ नगर, काटेमानिवली, कल्याण ( पूर्व). 
रा. देवानंद भोईर चाळ, १/२ गणेश पुरम बिल्डिंग शेजारी, वाडेघर , 
कल्याण ( पश्चिम) . 
रा. फेकु भैय्या चाळ , काळा तलाव , धोबी घाट , गावदेवी मंदिर शेजारी , 
कल्याण ( पश्चिम ). 
रा. ४०२, स्नेहवाटीका, रामबाग लेन नं . ४ , कल्याण ( पश्चिम ) 
रा . रुम नं. ५, हमीद भाईची चाळ , मुरबाड रोड , सिंडीकेट , 
कल्याण ( पश्चिम) . 
रा . काळा स्मृती, मोठागाव ठाकुर्ली, रेती बंदर रोड, खंडोबा मंदिराजवळ , 
डोंबिवली ( पूर्व). 


१५ श्रीमती मिनाक्षी डोईफोडे 


१६ श्री . संतोष रमाकांत भगत 


१७ श्रीमती सिंह गुडीया जितेश 
१८ श्रीमती उर्मीला सुनिल वाघमारे 


१९ श्री. मोहन बाळाराम भोईर 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , नवी मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


